शासकीय दूध योजनेअंतर्गत दूध खरेदीच्या 
दरात व वितरक कमिशन दरामध्ये सुधारणा 


करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक:- एमएलके २०२०/प्र.क्र.१२०/पदुम-८ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

दिनांक : १२ ऑक्टोबर, २०२०. 


संदर्भ : कृषि व पदुम विभाग, शा.नि.क्र. समक्रमांक, दि.७७.१०.२०२०. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील “शासन निर्णय” या शिर्षकाखाळीळ तक्‍ता खालीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावा:- 
अ.क्र. दूधाचा प्रकार पूर्वीचे विक्री दर सुधारित विक्री दर 


aa : 


"आरे शक्‍ती" गाय दूध 


रु.४१/- प्रति लिटर 


रु.४२/- प्रति लिटर 


रु.२१/- प्रति अर्धा लिटर 


रु.२२/- प्रति अर्धा लिटर 


गाय टोण्ड दूध 


रु.३७/- प्रति लिटर 


रु.३८/- प्रतिलिटर 


फुल क्रिम दूध 


रु.४६/- प्रति लिटर 


रु.४७/- प्रति लिटर 


रु.२३/- प्रति अर्धा लिटर 


रु.२४/- प्रति अर्धा लिटर 


उपरोक्त सुधारित दर ग्रामीण भागातील शासकीय दूध योजनेमार्फत विक्री करण्यात येणाऱ्या 


दूधाकरिता लागू राहतील. 


तसेच 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तक्‍ता क्र. 2 खालील प्रमाणे वाचण्यात यावा. 


33 


क्रिम दूध 


अ.क्र दूधाचा प्रकार पूर्वीचे वितरक ofa दर | सुधारित वितरक par दर 
ig . | "आरे हकती" गाय दूध रु.३.५०/- प्रति लिटर रु.४/- प्रति लिटर 
(सदर HPS मध्ये वाहतुक खर्च रु.१.२५/- 
अंर्तभुत आहे.) 
२. | गाय टोण्ड दूध व फुल रु.३/- प्रतिलिटर रु.३.५०/- प्रति लिटर 


(सदर HPS मध्ये वाहतुक खर्च रु.१.२५/- 
अंर्तभुत आहे.) 


रुग्णालय, संस्था व ठोक ग्राहक यांचेकरिता स्थळ पोहोच आकार रू.०.५० वरून रू.०.७५ 
प्रति हिटर असा करण्यात येत आहे. सदर पोहोच आकाराव्यतिरिक्‍त रू. १.२५ असा वाहतुक दर 
रुग्णालय, संस्था व ठोक ग्राहक यांच्यामार्फत अदा करण्यात येईल.” 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एमएलके २०२०/प्र.क्र.१२०/पदुम-८ 


सदर IRA शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१०१२१७४८३५९७०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Govil = 
(राजेश गोविल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री (पदुम)/ राज्यमंत्री(पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 

विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (सहकार), मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या, गोरेगांव, मुंबई 
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे/ नागपूर/ मुंबई/ औरंगाबाद/ नाशिक/ 
अमरावती. 

१०.महाळेखापाल १/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर 
११.अधिदान व लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.निवडनस्ती. 


Cc WwW A -5 


o~ 
a 
. 


on ७७ ™M 


पृष्ठ २ पैकी 2 


